केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना- 
ग्रामीण व राज्य पुरस्कृत विविध आवास 
योजनांमध्ये गतिमानता व गुणवत्ता 
वाढीसाठी राज्यात राबविण्यात येत 
असलेल्या 'महा आवास अभियान -- ग्रामीण 
2029-22’ यास मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रआयो-२०२१/प्र.क्र.९७/योजना-१० 
बांधकाम भवन, 24 मर्झबान रोड, 
फोर्ट, मुंबई - ४०० ००१. 
तारीख: १ जून, २०२२ 


वाचा :- 
१) ग्राम विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांकःप्रआयो-२०२१/प्र.क्र.९७/योजना-१०, दि. १६ 


नोव्हेंबर, २०२१. 

२) ग्राम विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः प्रआयो-२०२१/प्र.क्र.९७/योजना-१०, दि. ३१ 
मार्च, २०२२. 

३) ग्राम विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः प्रआयो-२०२१/प्र.क्र.९७/योजना-१०, दि. २९ 


एप्रिल, २०२२. 


शासन निर्णय:- 


सन २०२१-२२ या वर्षामध्ये राज्यात संदर्भाधिन क्र. १ येथील आदेशान्वये -महा आवास अभियान 


ग्रामीण २०२१-२२ याची अंमळबजावणी करण्यात येत आहे. सदर अभियान राबविण्यास संदर्भ क्र. १ 


येथील आदेशान्वये दि. 20.99.2029 ते ३१.०३.२०२२ पर्यंत मान्यता देण्यात आली होती. तसेच सदंर्भ 


क्र. २ अन्वये १ मे २०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती तसेच संदर्भ क्रमांक ३ येथील आदेशान्वये 


सदर अभियानास दि. ०५.०६.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. तथापि, प्रशासकीय 


कारणास्तव या अभियानास पुन:श्च मुदतवाढ देण्यात येत असून सदर अभियान दि. ३०.०६.२०२२ पर्यंत 


राबविण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रआयो-२०२१/प्र.क्र.१९७/योजना-१०, दि. १ जून, २०२२ 


२. संदर्भाधीन क्र. १ येथील आदेशातील अन्य सर्व बाबी जशाच्या तशा लागू राहतील. 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०६०११५०६२८९१२० असा आहे. हा SST 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by ARUN VASANT 
IE 


SHINDI 
DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=RURAL, 


DEVELOPMENT DEPARTMENT, 


2.5.4.20=213d983c0c3b73519fa14c3 
7396dd0b3cf8f28e1 6bc2fb6620a5c4 
fdac6e7284, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
serialNumber=672D36CC7468AA812 


SAINDE 
(अरुण व. शिंदे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव. 

२. मा. सभापती, विधान परिषद यांचे खासगी सचिव. 
मा. अध्यक्ष, विभानसभा यांचे खासगी सचिव. 

४. मा. मुख्यमंत्री यांचे अतिरिक्‍त मुख्य सचिव व प्रधान सचिव. 

५. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, 

६. मा. विरोधी पक्षनेते, विधानसभा/ विधान परिषद यांचे खासगी सचिव. 

७. मा. मंत्री (ग्रामविकास) यांचे खासगी सचिव. 

८. मा. राज्यमंत्री (ग्राम विकास) यांचे खासगी सचिव. 

९. मा. सर्व पालकमंत्री तथ मंत्री यांचे खाजगी सचिव. 

१०. मा. मुख्य सचिव यांचे उप सचिव. 

११. अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव, नियोजन/ वित्त/ सामाजिक न्याय/ आदिवासी 
विकास/ गृहनिर्माण विभाग. 

१२. संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष-ग्रामीण गृहनिर्माण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

१३. आदिवासी विकास आयुक्‍त, नाशिक. 

१४. समाज कल्याण आयुक्त, पुणे. 


पुष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रआयो-२०२१/प्र.क्र.९७/योजना-१०, दि. १ जून, २०२२ 


१५. कामगार आयुक्त, मुंबई. 

१६. सर्व विभागीय आयुक्‍त. 

१७. सर्व जिल्हाधिकारी. 

१८. सर्व कार्यकारी अध्यक्ष, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा 
परिषद. 

१९. सर्व उपायुक्‍त (विकास), विभागीय आयुकत कार्यालय. 

२०. संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचाळनालय. 

२१. सर्व गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती. 

२२. सर्व सरपंच, ग्रामपंचायत. 

२३. निवड नस्ती 


ae 


पुष्ठ ३ पैकी ३ 


